Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३-९ , २०१ ९/ पौष- १३-१९ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ११ ,किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


१ - ९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ, चार -ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही. भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 

बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
१-११ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


.. 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

शुध्दीपत्र 


क्रमांक कक्ष-७:२-प्रअभूसं - अका- ४१८३-२०१८ . – 


या कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०५-२००८-०९ मौजे हिंगणा भोटा , ता . नांदुरा नुसार जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता 
जमीन संपादन करण्यात येत आहे . सदर प्रकरणात कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी 
यामध्ये दिनांक १७ मे २०१८ रोजी पृष्ठ ३० ते ३४ अनुक्रमांक ५५० वर प्रसिध्द झालेली आहे . त्याचप्रमाणे दैनिक महासागर , खामगांव यामध्ये 
दिनांक ९ मे २०१८ तसेच सांध्य दैनिक विश्व जनआधार , शेगांव यामध्ये दिनांक ९ मे २०१८ रोजी प्रसिध्द झाली आहे . संयुक्त मोजणी अहवालातील 


अ .-एक -१ ( १८ ९ ० ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३-९ , २०१९ / पौष १३-१९ , शके १९ ४० 


लेखन चुकीमुळे व तद्नंतर नमुना ड मधिल चौकशीच्या अनुषंगाने संयुक्त मोजणी अहवालात लेखन प्रमाद झाल्याने त्यात उपअधिक्षक भूमी 
अभिलेख , नांदुरा यांनी दुरुस्ती केल्यानुसार खालीलप्रमाणे कलम ११ मध्ये दुरुस्ती वाचावी. 


या करीता 


असे वाचावे 


अ.क्र . 


गट क्र . 


संपादीत क्षेत्र 


अ.क्र . 


गट क्र . 


संपादित क्षेत्र 


पोट खराब 


पोट खराब 


वहीती 
( ३ ) 


एकूण 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


एकूण 
( ५ ) 


वहीती 
( ३ ) 
हे . आर 


( ४ ) 
हे . आर 


( ४ ) 


हे . आर 


आर 


हे . आर 


to 


. 


आर 


१३ 


८५ पै . 


० १० 


००० 


० १० 


१३ 


७० पै . 


० १० 


००० 


० १० 


१४ 


८५ पै . 


० ० ९ 


000 


० ९ 


१४ 


७० पै . 


००९ 


000 


० ० ९ 


१५ 


८५ पै . 


० १२ 


0 00 


० १२ 


१५ 


७० पै . 


० १२ 


००० 


० १२ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १ ) 


अन्वये . 


क्रमांक कावि- वशी- भू.सं.- ल.ले.- १३२२-२०१८. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसुल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक एमआयएस -११ 
२०१४- सी.आर.- ७७- अ-२, दिनांक ११-०९-२०१५ [ यानंतर यापुढे याला सदर्ह कलम ३ मधील पोट-कलम ( झअ ) नुसार ] जिल्हयातील १०००० हेक्टर 
पेक्षा जास्त नसलेल्या जमीनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्या अंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित 
शासन म्हणून 

घोषित करण्यात आले आहे. 


आणि, ज्याअर्थी, या अधिसुचनेनूसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे , त्याअर्थी, 
अनुसूची-एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त भूमी ” असा करण्यात येईल ) याबाबत जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांची 
समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन 
करण्यात येते असे अधिसूचीत करणे आवश्यक आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदई भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -तीन मध्ये नमूद केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भूमी संपादन कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद 

केलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी, या भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे, (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे ) ; 


त्याअर्थी, सदहूं कायद्याच्या कलम-११ चे पोट-कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदर्ह भूमी कायद्याच्या प्रकरण ४ 
खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३-९ , २०१९ / पौष १३-१९ , शके १९ ४० 


३ 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचीत केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोट-कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदर्ह भूमी संपादन कायद्याचे कलम-११ च्या पोट- कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे भूमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम २०१४ ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात येईल ) चे नियम १० मधील उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेईल . 


त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदर्ह कायद्याचे कलम ३ , पोट-कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन 
अधिकारी , मेहकर यांना जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-६५-२०१६-१७ , 

मौजे भालेगाव, तालुका मेहकर , जिल्हा बुलडाणा . 
अ . क्र . घर क्रमांक बांधकाम खुली जागा 

एकूण 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 
चौ . मि . 

चौ . मि . 


चौ . मि . 


१ 


१०४ 


१२४.६० 


३६.४० 


१६१.०० 


एकूण 


१२४.६० 


३६.४० 


१६१.०० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


पेनटाकळी प्रकल्प 


प्रकल्पाचे कामाचेविवरण 


.. 


प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे : 


पुरवठा होणार 


पेनटाकळी मुख्य कालवा कि . मी . २० चे कामासाठी 
या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षेत्र निर्मिती होवून शेतीसाठी पाणीपुरवठा , उद्योगांना पाणी 
आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होवून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , भूमीहीन 
शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनामध्ये (Standard of Living ) 
सुधारणा होणार आहे. 


प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे : 
असल्याबाबतची कारणे . 


अनुसूची - तीन 
सदर प्रकल्प हा दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर 
असून त्यास शेतक -याची पुर्ण संमती आहे. या प्रकरणामध्ये एका व्यक्तीचे घर बाधित होत 
असल्यामुळे त्या व्यक्तीस विस्थापित करण्याबाबतची आवश्यकता आहे. 

अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा 


सारांश . 


अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण भवन , लोधी रोड, नवी दिल्ली -११० ००३ 
क्र . J- १२०११-२२-२००७-IAI , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००७ अन्वये पर्यावरण सर्वेक्षण मंजुरी झालेली 
असल्याने भूसंपादन अधिनियम , २०१३ चे कलम ०६ चे परंतुक २ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारण 


लागू नाही. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३-९ , २०१९ / पौष १३-१९ , शके १९ ४० 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठा उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मीती 
होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतकरी भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास शेतक -यांची 
संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून या 
प्रकरणामध्ये एका व्यक्तीचे घर बाधित होत असल्यामुळे त्या व्यक्तीस विस्थापित करण्याबाबतची आवश्यकता आहे. 
( अ ) अधिका-याचे नाव पदनाम 

जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी 
( ब ) अधिका - याचा कार्यालयाचा पत्ता 

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर , बुलडाणा 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या : - क्र.आर.पी.पी.ए.- २०१५ - र-१ , दिनांक 

१० जून २०१५ . 
अधिसूचनेचेविस्तृत विवरण (निर्गमीत करण्यापूर्वी भरावे). 


: 


: 


टीप : -भूसंपादित जमीनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी , मेहकर यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 


डॉ . निरुपमा डांगे , 


बुलडाणा : 
दिनांक १७ डिसेंबर , २०१८ . 


जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), वाशिम ह्या वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-३६२-२०१८. 


वाशिम : 
दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१८ . 


रामेश्वर वि . जटाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वाशिम . 


श्री . पी . एच . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी एकूण १०२ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १ ९ डिसेंबर 
२०१८ ते दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 
ते दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ४. 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४७८-२०१८. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच. नेरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर ), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


श्रीमती एस . ए. हरणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०१८ रोजी एकूण २१ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ अशी एकूण 
दोन ( ०२ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . ए. हरणे , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार श्रीमती यु. टी . मुसळे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३-९ , २०१९ / पौष १३-१९ , शके १९ ४० 


श्री . ए. पी . कोकरे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी काम पाहीले . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया सहिंता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती एस . एम . 
बन्सोड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरपाचे काम पाहीले . 


दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र .७. 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र .५. 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-५१२-२०१८. 


क्रमांक प्र .- ब - २-४७९ - २०१८. 


५ 


श्रीमती एस . एम . बैस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर) व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला यांच्या खाती दिनांक २ डिसेंबर 
२०१८ रोजी एकूण २०२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक ३ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक डिसेंबर २०१८ अशी एकूण 

तीन 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक २ डिसेंबर २०१८ 
रविवारची सुट्टी जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बैस , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्री . डी . एस . दाभाडे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील 
रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी काम पाहतील . 


श्रीमती व्ही . आर .हंगरगेकर , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ 
स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजी एकूण ३६ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक २१ डिसेंबर 
२०१८ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांच्या अर्जित रजा दिनांक १८ डिसेंबर 
२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ 
च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह म्हणून 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ह्या जर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
राहिल्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्रीमती एच . ए . अन्सारी, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला 
ह्या वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचेतातडीचे दिवाणी काम 
पाहतील तसेच दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २० डिसेंबर २०१८ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ७ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
अकोला ह्या न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-४८१-२०१८. 


दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ८ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-५१९ - २०१८. 


श्रीमती हुमा अन्सारी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दिनांक 
२६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी एकूण १६२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक 
आहे. त्यांना दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर 
२०१८ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांच्या परिवर्तित रजेस कार्योत्तर 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती हुमा अन्सारी , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
अ .- एक -२ ( १८ ९ ० ). 


श्री . आकाश बा . रेडकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ 
स्तर ) न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दिनांक 
२६ डिसेंबर २०१८ रोजी एकूण ३७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक २७ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ 
अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दिनांक 
३० डिसेंबर २०१८ रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ 
च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ च्या 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३-९ , २०१९ / पौष १३-१९ , शके १९ ४० 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


अकोला हे दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ चे कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक ४ जानेवारी २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत वरील न्यायालयाचे 
तातडीचेदिवाणी काम पाहतील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आ . बा . रेडकर , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


अकोला : 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ . 


श्रीमती मोनिका ई . आरलैंड , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , 

अकोला . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्रीमती पी . पी . नातू , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-५२०-२०१८. 


श्रीमती एस . एम . बैस , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दिनांक 
२३ डिसेंबर २०१८ रोजी एकूण १९९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे. त्यांना दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ ते दिनांक ३ जानेवारी २०१९ 
अशी एकूण अकरा ( ११ ) दिवसांच्या अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१८ व दिनांक २३ डिसेंबर २०१८ चौथा शनिवार व 
रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ४ जानेवारी २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . एस . बैस , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्रीमती एच . ए. अन्सारी, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला 
ह्या दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१८ पर्यंत , श्रीमती आर. बी . ठाकूर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अकोला ह्या दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ च्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत , 
श्री . ए . पी . कोकरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ 
च्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत व तद्नंतर श्री . डी . एस . दाभाडे, ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १० . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा 

का.व.सु.- प्रतिबंधक- २०१८-५०३७. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलमे ३७ ( १) ( ३) लागू करणेबाबत 

आदेश 
क्रमांक कक्ष- ८- अ.का.( गृह )-कावि - २७२५-२०१८. 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजी पासून 
पो . स्टे .,रिसोड अंतर्गत ग्राम लोणी येथे श्री . संत सखाराम महाराज 
यात्रेला सुरुवात झाली आहे . दिनांक २५ डिसेंबर २०१८ रोजी खिश्चन 
धर्मियांचा नाताळ सण साजरा होणार आहे . नुकत्याच पार पाडलेल्या 
रिसोड नगर परिषद निवडणुकीच्या निकालांचे पडसाद उमटण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील 
असून जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया 
उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . सद्यस्थितीत जिल्ह्यात धनगर 
आरक्षण , मुस्लीम आरक्षण मागणीसाठी सुध्दा आंदोलन होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही , तसेच शेतकरी कर्जमाफी, वाढती महागाई , 
गारपीटग्रस्तांना नुकसान भरपाई तसेच तुरीचेव हरभ-याचे थकीत चुकारे 
( पैसे) इत्यादी मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी 
संघटना इत्यादीचे वतीने सतत मोर्चे, धरणे , आमरण उपोषणे, आत्मदहन , 
रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलने होत आहेत . वाशिम जिल्हा 
जातीयदृष्ट्या आणि सण - उत्सवाचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . 
तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता 
व सुव्यवस्था कायम राहावी, या करीता दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ 
रोजीचे ००.०१ पासून 

ते दिनांक २८ डिसेंबर रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत 
कलम ३७( १)(३ ) मुं . पो . अॅक्ट नुसार 

प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत 
होण्यास पोलीस अधिक्षक , वाशिम यांनी संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली 
आहे . 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , जिल्हा दंडाधिकारी , 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मु . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे 
आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टींकरीता मनाई करण्यात आली 
आहे . 

१. शस्त्रे, सोटे, तलवारी , भाले ,दंडे,बंदुका, सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बागळणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३-९ , २०१९ / पौष १३-१९ , शके १९ ४० 


७ 


२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ 


वाहून नेण्यास . 


३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवाफेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार करणे . 

४. व्यक्तीची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचे 
बिभत्स प्रदर्शन करणे. 


५. वाद्य वाजविणे,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे , अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे , पत्ते 
खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / 
वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार/ प्रचार करणे . 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बांबीकरीता 

लागू राहणार नाहीत . 
१. अंत्ययात्रा. 


. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११ . 

पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ कलम ३६ अन्वये आदेश 

क्रमांक जिविशा-०६ डिसेंबर-बंदोबस्त - ५३७०-२०१८. 

उपरोक्त विषयान्वये अकोला जिल्ह्यात दिनांक ६ डिसेंबर २०१८ 
रोजी मुस्लीम समाजाचे वतीने आप - आपले सर्व प्रतिष्ठाने व व्यवहार बंद 
ठेवून काळा दिवस ” पाळण्यात येत असतो तसेच याचदिवशी विश्व 
हिंन्दु परिषद , बजरंग दलाचे वतीने “ विजय दिवस ” साजरा करुन 
हिन्दुत्ववादी संघटनेच्या वतीने महाआरती महाजलाभिषेक , रक्तदान इत्यादी 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात . तसेच त्याचदिवशी बौध्द धर्मीय 
बांधव डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या “ महापरिनिर्वाण दिन ” निमित्त्य 
शांती यात्रा , स्मृती सभा, धम्म वंदना, पुतळ्यास वंदना , कॅन्डल / शांती 
मार्च रॅली इत्यादी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 

उपरोक्त उत्सव , कार्यक्रमाचे दरम्यान जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था 
कायम राखण्यासाठी मी एम . राकेश कलासागर , पोलीस अधीक्षक , 
अकोला मला कलम ३६ मुंबई पोलीस कायद्यानुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारान्वये अकोला जिल्ह्यातील सर्व पोलीस फौजदार व त्यापेक्षा 
वरिष्ठ अधिकारी यांनी दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ ते ००.०० वा . पासून 

ते 
दिनांक ७ जानेवारी २०१८ चे २४.०० वा . पर्यंत खालील अधिकार प्रदान 
करीत आहे. 

१. रस्त्यावरून जाणा- या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील लोक 
कशारितीने चालतील त्यांची वर्तणूक कशी असावी ? याविषयी 
निर्देश देणे . 

२. मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेचे 
आसपास , उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्याने किंवा सार्वजनिक 
जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल 
किंवा अडथळा निर्माण होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी 
अडथळा होवू न देणे . 

३. अशा कोणत्याही मिरवणुका ज्य मार्गाने जाव्यात किंवा ज्या 
मार्गाने जावू नयेत ते विहित करणे . 

४. सर्व रस्त्यावर व नद्यांचे घाटावर आणि सार्वजनिक स्नानाचे , 
कपडे धुण्याचे, उतरण्याचे ठिकाणी जागेमध्ये देवालय किंवा इतर 
सार्वजनिक किंवा लोकांच्या जाण्या- येण्याच्या जागेमध्ये बंदोबस्त व 


२. धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक 
सण इ . 


३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 


४. सार्वजनिक करमणुकीचीसिनेमागृहे/रंगमंच इत्यादी. 
५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस 

ठरवून 

दिलेले आठवडी 


बाजार . 


सुव्यवस्था राखणे. 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) 
अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजीचे 
००.०१ वाजता पासून ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ रोजीचे २४.०० 
वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय दंडाधिकारी , वाशिम /मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका-यांशी सल्लामसलत करून सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . 

प्रस्तुत 

आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच 
ड्रम वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सुचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा 
परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करुन आदेश लागू करण्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक 
वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष 
कार्यकारी अधिकारी/ दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


५. कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ 
वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाण्याचेकिंवा ढोल ताशे ,शिट्ट्या व इतर 
कर्कश वाद्य वाजविणे वगैरेबाबत नियम तयार करणे व त्यावर 
नियंत्रण ठेवणे 

६. कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा सार्वजनिक 
उपहाराच्या ( अतिथी गृहाच्या) जागेत, ध्वनीक्षेपकाचा ( लाऊडस्पीकर ) 
उपयोग करण्याचेनियम करणे व त्यावर नियंत्रण करणे . 

७. सक्षम अधिका- यांनी ह्या अधिनियमांचे कलम ३३,३६ , ३७ ते 
४० , ४२ , ४३ व ४५ अन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन 
असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 

वरील आदेशाचे कोणत्याही इसमाने कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन 
केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 


लक्ष्मीनारायण मिश्रा , 
जिल्हादंडाधिकारी , 


वाशिम : 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ . 


अकोला : 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ . 


वाशिम . 


एम . राकेश कलासागर , 
पोलीस अधीक्षक , अकोला . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ३-९ , २०१९ / पौष १३-१९ , शके १९ ४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


८ 


गुरुवार , डिसेंबर २० , २०१८/ अग्रहायण २९ , शके १९ ४० 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु.) , म . शा . रा ., अ. क्र . १६ . 

विभागीय 

आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ 

क्रमांक उपआ -पुनर्व- अ.का - कावि-२४५०-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ (२००१ चा महा . अकरा ) च्या कलम -११ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , पीयूष सिंह , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे, ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या चिखलदरा 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , ढाकणा परिक्षेत्रातील मौजा मेमना, तालुका चिखलदरा , जिल्हा 
अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ पोट-कलम (१) खंड ( अ) मधील तरतुदी लागू होतील. त्या प्रकल्पासंबंधित याद्वारे 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 
( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचेनांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


( ५ ) 
हे . आर 


१ 


मेमना 


चिखलदरा 


अमरावती 


७८ ९९ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


निरंक 


( ब) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील (एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३-९ , २०१९ / पौष १३-१९ , शके १९ ४० 


९ 


महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी-१०१२-प्र.क्र .१२२ - फ -१ , दिनांक ३-११-२०१२ व दिनांक १२-१०-२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस 
बंधनकारक राहतील . 

त्याअर्थी, आता, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि 
बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसीलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात 
येईल . 


भाग १ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ 

क्रमांक उपआ -पुनर्व- अ.का- कावि-२४५४-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ ( २००१ चा महा . अकरा) च्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , पीयूष सिंह, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे, ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या धारणी 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , हरिसाल परिक्षेत्रातील मौजा रोरा , तालुका धारणी, 
जिल्हा अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ पोट -कलम (१) खंड ( अ) मधील तरतुदी लागू होतील. त्या प्रकल्पासंबंधित याद्वारे 

( अ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावेकिंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचेनांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


१ 


रोरा 


धारणी 


अमरावती 


४३०६ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


निरंक 


( ब ) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील . 

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी- १०१२- प्र.क्र .१२२-फ -१ , दिनांक ३-११-२०१२ व दिनांक १२-१०-२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस 
बंधनकारक राहतील . 

त्याअर्थी, आता, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि 
बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसीलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात 
येईल. 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १८ . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ 

क्रमांक उपआ -पुनर्व- अ.का - कावि -२४५७-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा महा. अकरा ) च्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , पीयूष सिंह , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे, ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या धारणी 


अ .- एक -३ ( १८ ९ ० ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३-९ , २०१९ / पौष १३-१९ , शके १९ ४० 


तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , हरिसाल परिक्षेत्रातील मौजा मांगीया, तालुका धारणी, जिल्हा 
अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ पोट- कलम (१) खंड ( अ) मधील तरतुदी लागू होतील. त्याप्रकल्पासंबंधीत याद्वारे 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावेकिंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचेनांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


१ 


मांगीया 


धारणी 


अमरावती 


११७ ९ ७ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


-निरंक 


( ब) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील . 

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी -१०१२ -प्र.क्र .१२२ -फ -१ दिनांक ३-११-२०१२ व दिनांक १२-१०-२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस 
बंधनकारक राहतील . 

त्याअर्थी, आता, विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि 
बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसीलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 


भाग १ ( असा.) ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १९ . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ 

क्रमांक उपआ- पुनर्व- अ.का - कावि -२४६०-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा महा . अकरा ) च्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , पीयूष सिंह, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या धारणी 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील सिपना वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , चौराकुंड परिक्षेत्रातील मौजा चोपन, तालुका धारणी, जिल्हा 
अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ पोट - कलम (१) खंड ( अ) मधील तरतुदी लागू होतील. त्याप्रकल्पासंबंधित याद्वारे 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत. 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


१ 


चोपन 


धारणी 


अमरावती 


६१०८ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचेनांव 


जिल्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


-निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ३-९ , २०१९ / पौष १३-१९ , शके १९ ४० 


११ 


( ब) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील. 

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी-१०१२-प्र.क्र .१२२ - फ-१ दिनांक ३-११-२०१२ व दिनांक १२-१०-२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस 
बंधनकारक राहतील . 

त्याअर्थी, आता, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि 
बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखादया किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसिलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 


भाग १ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २० . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ 

क्रमांक उपआ - पुनर्व- अ.का- कावि- २४६३-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ ( २००१ चा महा . अकरा ) च्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , पीयूष सिंह , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या धारणी 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील सिपना वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत, सेमाडोह परिक्षेत्रातील मौजा पिली तालुका चिखलदरा जिल्हा 
अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११, पोटकलम ( १) खंड ( अ) मधील तरतुदी लागू होतील. त्याप्रकल्पासंबंधीत याद्वारे 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावेकिंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


. 


आर 


१ 


पिली 


चिखलदरा 


अमरावती 


५७६४ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . 


आर 


-निरंक 


( ब) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील . 

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी-१०१२-प्र.क्र .१२२- फ -१ दिनांक ३-११-२०१२ व दिनांक १२-१०-२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस 
बंधनकारक राहतील . 


त्याअर्थी, आता, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि 
बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्याकिंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसिलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात 
येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ . 


पियूष सिंह , 


विभागीय आयुक्त , 


अमरावती विभाग , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED ATGOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


